मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व विभाग प्रमुख यांच्या 
अखत्यारितील सर्व कार्यालयामधील (महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या अखत्यारितील पदांसहीत) गट-अ ते गट-ड 
या संवर्गातील सरळसेवेच्या बिंदुनामावलळी तपासणीसाठी 
व आरक्षण निश्चिती करिता विभागीय स्तरावर विभागीय 
आयुक्त यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी -२०१६/ प्र. क्र. ५७/१६-ब 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक - १२ जून, २०१८. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय बीसीसी १०८५/२९८८/१६-ब दि. १३ ऑगस्ट १९८६. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी २००१/१८८७/प्र.क्र.६४०१/१६-ब 
दि. २६ आक्टोंबर, २००४. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीसीसी २००९/प्र.क्र. २९१/०९/१६-ब 
दि. ५ नोव्हेंबर, २००९. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग झासन परिपत्रक क्र. एसआरव्ही २०१० / प्र.क्र.३४७/१०/१२ 
दि. २४ फेब्रुवारी, २०११. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१५/ प्र.क्र.१२६ओ /94/ 96-4 
दि. ५ मे, २०१५. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१६/ प्र.क्र.५ओ/१६/१६-ब 
दि. ५ मार्च, २०१६. 
७. सामान्य प्रशासन विभाग झासन पत्र क्र. बीसीसी २०१६/ प्र.क्र.२९५ओ/१६/१६-ब 
दि. २२ जुले, २०१६. 
८. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/ प्र.क्र.२०/आपुक दि. १६ मे, २०१८. 
प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. ८ येथील दि. १६ मे,२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषंगाने आव्यक पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी विविध विभागातील 
महत्वाच्या सेवेशी निगडीत पदभरतीस मान्यता दिलेली आहे. सदर भरतीच्या मान्यता दिलेल्या संवर्गानुसार 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालयातील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
अखत्यारितील पदांसहीत ) गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील सरळसेवेच्या बिंदुनामावळी बिंदुनामावली 
प्रमाणिकरण आरक्षण निश्चिती प्रक्रियेचे विकेंद्रिकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व विभाग प्रमुख यांच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालयामधील (महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारितील पदांसहीत ) वित्त विभागाच्या दि. १६ मे,२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चितीचे 
व बिंदुनामावली तपासणी व प्रमाणित करण्याचे अधिकार विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांना या शासन 


निर्णयान्वये प्रदान करण्यात येत आहेत. 


area निर्णय क्रमांकः बीसीसी -२०१६/ प्र. क्र. ५७/१६-ब 


२. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त सर्व राज्य स्तरीय विभाग प्रमुख व नियुक्ती 
प्राधिका-यांने त्यांच्या नियंत्रणाखाळील सर्व गट-अ ते गट-ड या संवर्गाची सरळसेवेची बिंदुनामावली 
तपासताना , सेवाप्रवेश नियम, मंजूर पदांचा आकृतिबंध तसेच संबंधित कॅलेडर वर्षानुसार दि. १ जानेवारी 
रोजीची रिक्‍त पदे व संबंधित निवडसूची वर्षातील दि. ३१ डिसेंबर अखेरची रिक्‍त पदे अशाप्रकारे निवडसूची 
वर्षातील एकत्रित रिक्‍त पदे यांचा तपशील संदर्भाधिन क्र. ७ येथील दि. २२.७.२०१६ च्या शासन पत्रातील 
मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, ऑनलाईन /ऑफलाईन बिंदूनामावलीमध्ये भरुन सदर बिंदुनामावळी 
संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे मान्यतेस्तव सादर करावी. 


३. सर्व विभागीय आयुक्त यांनी बिंदुनामावली व आरक्षण तपासणीची कार्यवाही ही सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या कार्यपध्दतीनुसार पूर्ण करुन त्यास मान्यता दयावी. संबंधित विभागीय आयुक्तांकडून बिंदुनामावली 
योग्य प्रकारे प्रमाणित केली आहे किंवा कसे ,असल्यास त्यानुसार प्रत्येक विभाग प्रमुखाने विविध संवर्गात 
सरळसेवेने दिलेल्या नियुक्त्या विहित आरक्षणानुसार आहेत किंवा कसे याबाबत मंत्रालयातील मागासवर्ग 
कक्षाकडून आवश्‍यकतेनुसार तपासणी करण्यात येईल. जर बिंदुनामावली बरोबर तपासली नाही किंवा विभाग 
प्रमुखाने बिंदुनामावली प्रमाणे सरळसेवेने नियुक्त्या दिल्या नसतील तर संबंधित विभागीय आयुक्‍त व विभाग 
प्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


४. या शासन निर्णयानुसार विभागीय आयुक्‍त यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार बिंदु नामावली 
तपासण्याची व आरक्षण निश्चितीची कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१२११५१५५५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Tikaram Waman Karpate 
Ti ka fa mM Wa mM a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6f6189c08328de56af131fa 


Ka [| p a t e £7d6c0a149c3a4cf1 436, cn=Tikaram Waman Karpate 


(टि.वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२.मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 

४.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-३२. 

५.सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
६.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 
७.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८.सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९.मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
११.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय(विधानसभा), मुंबई. 


पृष्ठ ३े पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी -२०१६/ प्र. क्र. ५७/१६-ब 


१२. सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद), मुंबई. 
१३.सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१५. सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य. 

१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

१८. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१९. प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद. 
२०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२१.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२२.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३.सचिव,राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त. 

२५.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 
२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२७.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

26 BAGH, समाजकल्याण, पुणे. 

२९.आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

३०.संचाळक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

३१.संचालक, सेवायोजन, मुंबई. 

३२.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
३३.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३६.सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखाळील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात 
याव्यात. 

३७.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. (५ प्रती) 
३८.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य. 
३९.निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


KKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


